शैक्षणिक वर्ष २००८-०९ 
नवीन महाविद्यालयांना अंतिम 
मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र-२०२०/प्र.क्र.४९/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०६ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ:- शासन आदेठा, क्र. एनजीसी २००८/(२२१/०८)/मशि-३, दिनांक १८.०६.२००८ 


शासन निर्णय :- 

शैक्षणिक वर्ष २००८-०९ साठी राज्यातील विद्यापीठांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची शासन निर्णय 
क्रमांकः-२००८/(१८/०८)/ मशि-३, दि.३०.०१.२००८ अन्वये स्थापित कृतिसमितीद्वारे छाननी करुन 
समितीचे अभिप्राय/ शिफारशी व विद्यापीठाच्या शिफारशी विचारात घेऊन महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, 
१९९४ मधीळ कलम ८२(५) अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार नवीन महाविद्यालयांना (व्यावसायिक) 
संदर्भीय शासन आदेशान्वये त्या आदेशासोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून मंजुरी देण्यात आली आहे. सदर शासन आदेझासोबत जोडलेल्या प्रपत्रामधील संत गाडगेबाबा 
अमरावती विद्यापीठ, अमरावती या शीर्षाखाळील तक्‍्त्यामधीलळ अ.क्र. १० येथील श्री विठ्ठल बहुउद्देशिय 
शिक्षण संस्था, चिंचोली बोरे, मु.पो.चिंचोली बोरे, ता.मेहकर, जि.बुलढाणा संचलित राजीव गांधी विज्ञान 
महाविद्यालय, शिक्षक कॉलनी डोणगांव रोड, मेहकर, जि. बुलढाणा या महाविद्यालयाच्या बी.एस्सी. 
बायोइन्फॉरमॅटिक्स या विद्याशाखेस शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून पारंपारीक म्हणून समजण्यात यावे. 
वरील आदेझातील नमूद इतर अटी व शरर्तीमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०१०६१८३९०६९९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, —_ Digitally signed by PRATAP PANDURANG 


LUBAL 
Date: 2023.01.06 18:43:12 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव. 
२. प्रधान सचिव, (उ. व तं. शि.) मंत्रालय, मुंबई. 

३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. कुलसचिव, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 

५. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती. 
६. संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत). 

७. निवडनस्ती (मठि-४). 


